RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ४ ९ ] 


मंगळवार , एप्रिल २० , २०२१ / चैत्र ३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० एप्रिल २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मूवक . १५२१ / प्र.क्र . ३ ९ / कराधान - १. — ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा . ९ ) च्या कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व 
प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ; 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह पोट - कलमे ( १ ) आणि ( २ ) च्या 
शक्तींचा वापर करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , याद्वारे महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( सुधारणा ) नियम , २०२१ असे संबोधण्यात येईल . 
२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ ( यापुढे " मुख्य नियम " असे संबोधण्यात येईल ) , च्या नियम १७ मध्ये , 
उप - नियम ( ४ ख ) मध्ये , खंड ( क ) मध्ये , परंतुका ऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 

" परंतु , सन २०१ ९ -२० आणि २०२०-२१ या वर्षांचे वार्षिक विवरण ३० जून २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल 
करावे " 
३. मुख्य नियमांच्या नियम ४१ मध्ये , उप - नियम ( १ ) मध्ये , -- 
( क ) दुसऱ्या परंतुका मध्ये , " खंड ( क ) , ( ख ) " या शब्द , कंस आणि अक्षरां ऐवजी " खंड 

( ख ) " हे शब्द , कंस आणि 
अक्षर दाखल करण्यात येत आहेत ; 


भाग चार ब १११-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २० , २०२१ / चैत्र ३० , शके १ ९ ४३ 
( ख ) दुसऱ्या परंतुका नंतर खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : -- 

" परंतु असे सुद्धा की , व्यापारी ज्यास नियम १७ च्या उप - नियम ( ४ ख ) च्या खंड ( क ) च्या परंतुका 
नुसार विवरण दाखल करणे आवश्यक असेल , तो ३१ मार्च २०२० आणि ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या 
कालावधीसाठी कराच्या रक्कमेचा भरणा शासकीय कोषागारात ३० जून २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी करील " . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मंदार केळकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २० , २०२१ / चैत्र ३० , शके १ ९ ४३ 


३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 20th April 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No. VAT - 1521 / CR - 39 / Taxation - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied 


that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub - section ( 4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 ( Mah . IX of 2005 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) read with the 


proviso to sub - section ( 4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules further to amend the 


Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 
1. These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Amendment ) Rules , 2021 . 
2. In rule 17 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 ( hereinafter referred to as “ the 

principal Rules ” ) , in sub - rule ( 4B ) , in clause ( a ) for the proviso , the following proviso shall be 
substituted , namely : 

“ Provided that , for the year 2019-20 and 2020-21 annual return shall be filed on or before the 


30th June 2021 ; " . 


3. In rule 41 of the principal Rules , in sub - rule ( 1 ) , — 

( a ) in the second proviso , for the word , brackets and letters “ clause ( a ) , ( 6 ) ” the word , brackets 

and letter " clauses ( 6 ) ” shall be substituted ; 


( b ) after the second proviso the following proviso shall be inserted , namely : 

" Provided also that , the dealer , who is required to file the return as per proviso to 
clause ( a ) of sub - rule ( 4B ) of rule 17 , shall pay into Government Treasury , the amount of 


tax due from him for the period ended on the 31st March 2020 and the 31st March 2021 , on 


or before the 30th day of June 2021 ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANDAR KELKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


